सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . 


१७ ] 


शनिवार दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१९ : भाद्रपद ३० , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून 


वाचा : पोलीस अधिक्षक , परभणी यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र .३२२६ / 
जिविशा / नौरात्रोत्सव/ २०१९ , दि . १६ /० ९ / २०१९ . 


१९ ४ ९ चे कलम १४२ ( १ ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी जिल्हाधिकारी परभणी असे आदेश 
देतो की , परभणी जिल्ह्यातील सर्व मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्त्या सीएल -३ ( देशी 
दारु किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती ), एफएल -२ ( सीएल/ एफएल /टिओडी-३ ) 
( देशी/विदेशी दारु किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती), एफएल -३ ( परवाना कक्ष, व 
एफएल/बीआर -२ (बीअरची सिलबंद बाटलीतून विक्री) दि . २९ /०९ / २०१९ 
रोजी घटस्थापना व दि . ०८ / १० / २०१९ रोजी दसरा सणा निमित्ताने मद्य 
विक्रीसाठी संपूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश देत आहे . 


क्र.बीपीए-११२०१९ /बंद / का.अ.- ज्याअर्थी परभणी जिल्ह्यात 
दि . २९/ ०९/ २०१९ रोजी नवरात्र उत्सवाची सुरुवात घटस्थापनेने होत 
असून दि . ०८ /१० / २०१९ रोजी दसरा (विजयादशमी) व दुर्गादेवीचेविसर्जन 
होणार आहे . त्याअर्थी सदर उत्सवाच्या काळात जिल्ह्यात शांतता व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी आणि जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
उद्भवून अनुचित प्रकार घडू नये या करीता मुंबई मद्य निषेध कायदा, 


या आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारका विरुध्द कडक कारवाई 
करण्यात येईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


दिनांक : 

: २० / ० ९ / २०१९ 


ठिकाण : परभणी . 


पी . शिव शंकर , 
जिल्हाधिकारी , परभणी. 


औ.भाग १ अ ( असा .) १७ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


